सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये लेखाशिर्ष 
२२३५ १२५४ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने 
वेतनेत्तर या उद्दीष्टाखाली निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मबावि २०२४/प्र.क्र.६५/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०४.०३.२०२४. 
२. महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का.४, 
दि.२१.०३.२०२४. 
३. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मबाविआ/पुनिर्वि.//२०२३-२४/का-६/१७५०, दि.१५.०३.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्य गृहे व संरक्षण (अनिवार्य) योजनेंच्या लेखाशिर्ष २२३५ 
१२५४ अंतर्गत “३१-सहायक अनुदाने वेतनेत्तर” या उद्दीष्टाखाळी एकूण रु.५.९९ लक्ष इतक्या निधीची 
सुधारित अंदाज तरतूद करण्यात आळी आहे. सदर उद्दीष्टाखाली केलेल्या सुधारित अंदाज 
तरतूदीमधून रु.२.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देऊन, सदर निधी वितरणासाठी 
वित्त विभागाने BEAMS प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. 

त्यानुषंगाने सदर योजनेंच्या लेखाशिर्ष २२३५ १२५४ अंतर्गत “३१-सहायक अनुदाने वेतनेत्तर” 
या उद्दीष्टाखाली एकूण रु.२.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्यगृहे व संरक्षण (अनिवार्य) योजनेंच्या लेखाशिर्ष २२३५ 
१२५४ अंतर्गत “३१-सहायक अनुदाने वेतनेत्तर” या उद्दीष्टाखाली केलेल्या रु.५.९९ लक्ष इतक्या 
सुधारित अंदाज तरतूदीमधून रु.२.०० लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.६५/कार्या-२ 


वितरीत व खर्च करण्यास खालीलप्रमाणे विहीत अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


अटी व शार्ती:- 
अ) वित्त विभागाच्या दि.२०.०३.२०२४ च्या परिपत्रकानुसार, निधी वितरणाची कार्यवाही 
करताना आदर्श आचार संहितेचे पालन होत असल्याची खात्री करण्याची दक्षता नियंत्रण 
अधिकारी तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी घेण्यात यावी. 


ब) सन २०२३-२४ करीता सदर लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेला निधी माहे मार्च, २०२४ अखेर खर्च होईल याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व 
बाल विकास, पुणे यांनी घ्यावी. 


क) प्रस्तुत योजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावे. 


२. सदर घटक योजनेवरील खर्चासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, लेखाधिकारी, aor व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९३/व्यय-६, दि.२२.०३.२०२४ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२६१८४६३२८१३० असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRASAD 
VINAYAKRAO 
KULKARNI : oe 
(प्र.वि.कुलकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 

११.महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर), 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र, 

१४.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.उपायुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

१६.सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास), 

१७.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

१८. अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित, 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.निवडनस्ती, का-०२. 


one G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


